महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ 
मधील अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा 


या संवर्गातीळ अधिकार्‍यांची 
दिनांक १.१.२०१८ रोजीची अंतरीम 
ज्येष्ठतासूची... 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः ज्येसूची-२६१८/प्र.क्र.४०१/सेवा २ 
गो.ते.रूग्णालय आवार,दहावा मजला, मंत्रालय, 
मुंबई - ९४०० 004 
दिनांक :: १४ नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एस आर व्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दि. १.१०.२०११ 
२) शासन परिपत्रक क्र. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, ज्येसूची २६१७/प्र.क्र.१७४/सेवा-२, 
दि. २९.०७.२०१७ 


शासन परिपत्रक- 

महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ मधील SARA संचालक, आरोग्य सेवा 
(वेतनश्रेणी रू.३७,४००-६७,००० ग्रेडपे ८७००) या संवर्गातील अधिका-यांची दिनांक १.१.२०१७ रोजीची 
अंतिम ज्येष्ठतासूची संदर्भाधीन शासन परिपत्रकानुसार दि.२९.०७.२०१७ रोजी प्रसिध्द करण्यात आली 
आहे. 


आता महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील अतिरिक्‍त संचालक या 
संवर्गातील दि.१.१.२०१८ रोजीची अंतरिम ज्येष्ठतासूची सोबतच्या विवरणपत्र-अ नुसार प्रसिध्द करण्यात 
येत आहे. या ज्येष्ठतासूचीच्या अनुषंगाने ज्या अधिका-यांचे आक्षेप असतील त्यांनी १ महिन्याच्या आत 
शासनास परस्पर सादर करावेत. त्याची प्रत संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई यांना पाठवावी. 
संचालक,आरोग्य सेवा यांनी सर्व आक्षेपाबाबत आपले सुस्पष्ट अभिप्राय तात्काळ शासनास पाठवावेत. 
सदरील ज्येष्ठतासूचीबाबत १ महिन्याच्या आत आक्षेप प्राप्त न झाल्यास या अंतरीम ज्येष्ठतासूचीबाबत 
कोणत्याही अधिका-याचे आक्षेप नाही, असे गृहीत धरून अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येसूची-२६१८/प्र.क्र.४०१/सेवा-२ 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८११०५११२९५७०७१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vishnudas Pundlikrao 


e 
Vi S h nN U d a S vga o=Government of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


e 
2 U Nn d | | kr a O 2.5.4.20=514c2e5ad6ac7 1c69b99a86a5fe51895 
56b7a95d5896bbb8 1496f403bb58ac3e, 
serialNumber=9ab69d6945f8950a9525831f8ae 
9726be295d17576e78d 1 9fa8f6cb952bb04a0, 
h O e cn=Vishnudas Pundlikrao Ghodke 
Date: 2018.11.14 15:31:53 +05'30' 


( वि.पुं.घोडके ) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
) आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,मुंबई 
) संचालक आरोग्य सेवा,आरोग्य सेवा संचाळनालय,मुंबई 

३) उपसंचालक आरोग्य सेवा (सर्व मंडळे) 
) 
) 


संबंधित अधिकारी (संचालक,आरोग्य सेवा यांच्यामार्फत ) 
निवडनस्ती (सेवा-२) 


पुष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र-अ 
शासन परिपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.जेसूची २६१८/प्र.क्र.४०१/सेवा-२, दि.१४.११.२०१८ सोबतचे प्रपत्र अ 
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ वेतनश्रेणी रु.३७,४००-६७,००० ग्रेड पे ८,७०० अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, मधील दि.०१/०१/२०१८ रोजी कार्यरत असलेल्या 
अधिकाऱ्यांची अंतरिम सेवा ज्येष्ठता सूची 


.| ज्येष्ठता । वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे प्रवर्ग नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता 
i (नियुक्‍तीनंतर (सरळसेवेने/मर्यादीत दिनांक/ 
प्रवर्ग बदलला नियुक्‍त | ज्येष्ठतेचा 
असल्यास त्याचा 


